नगर रचनाकार (गट-अ/राजपत्रित) पदावर 
नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती व पदस्थापना. (शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/नवि-२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:-२५ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा : १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जाहिरात क्र.१७/२०१८ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.११८३/९९९८/पंधरा, दि.३०.०५.२०१९ 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/(३)/नवि-२७, 
दि.११.०९.२०१९. 
8) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे मूळ अर्ज क्र.9७०९/२०१९ व ७१०/२०१९ 
मधील आदेशा दि.१६.१०.२०१९. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय दि.११.०९.२०१९ अन्वये नगर रचनाकार (गट- 
अ/राजपत्रित) पदावर नामनिर्देशानाने नियुक्‍ती व पदस्थापना देण्याचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
सदर आदेशामधील परिच्छेद क्र.२ मध्ये मध्ये नमूद अटी व श्तीमध्ये खालील अटीचा समावेश करण्यात येत 
आहे. 


‘ix, उक्त उमेदवारांची नगर रचनाकार या पदावरील उक्त नियुक्‍ती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल मूळ अर्ज क्र.७०९/२०१९ व मूळ अर्ज क्र. ७१०/२०१९ च्या अंतिम 
निकालाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे.” 

सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेताक क्रमांक २०१९१०२५१४२४४०४८२५ असा आहे. हे 
शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Vishnu Shripati Patil DN: CN = Vishnu'Shripati Pat C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Urban Development Department 
Date: 2019.10.25 16:23:07 +05'30' 


(विष्णू पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति :- 

सर्व संबंधित अधिकारी यांना संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत. 
प्रत-: 

१) मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र १/२,मुंबई/ नागपूर. 

३) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. (पत्राने). 

४) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५ मा.राज्यमंत्री नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे स्वीय सहायक. 

६) मा.अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (१) यांचे स्वीय सहायक. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पदोन्न-१३१९/१५१३/प्र.क्र.३६/नवि-२७ 


७ मा.प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक. 

८) नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, मुंबई 

) सर्व विभागीय आयुक्त 

विभागीय आयुक्त कार्यालय, निवाडा शाखा, पुणे विभाग 

संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

आयुक्‍त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

महानगर आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

महानगर आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, पुणे 

महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 

जिल्हाधिकारी, 

औरंगाबाद/नाशिक/पालघर/रायगड/चंद्रपूर/पुणे/गोंदिया/अमरावती/अकोला/ 

जालना/नागपूर/बुलढाणा/लातूर/कोल्हापूर 

१८) विभागीय नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद 

१९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/नाशिक/पालघर/रायगड/तचंद्रपूर/पुणे/गोंदिया/ 
अमरावती/अकोला/ जालना/नागपूर/बुलढाणा/लातूर/कोल्हापूर 

२० सर्व सह संचालक, नगररचना 

२१ सर्व उप संचालक, नगर रचना 

२२) सहायक संचालक, नगर रचना, औरंगाबाद/नाशिक/पुणे/पालघर/अलिबाग/ NUIS, पुणे/ 

अमरावती शाखा 

सहायक संचालकनागपूर ,मुल्यांकन ,नगर रचना , 

नोंदणी उपनिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रकलातूर ,लातूर विभाग , 

नोदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

नगर रचनाकार, बुलढाणा/'चंद्रपूर 

मुख्याधिकारी, गोंदिया नगर परिषद, गोंदिया 

मुख्याधिकारी, जालना नगर परिषदजालना , 

मुख्याधिकारी, वर्धा नगर परिषद, वर्धा 

निवडनस्ती/नवि-२७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


